वाचा :- 


पुस्तकी समायोजनाद्वारे समायोजित 
अर्थसंकल्पीय तरतूद सन २०१९-२० 

मागणी क्रमांक वाय-१, २०४९, व्याज प्रदाने 
भारित (०१) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज 
(अनिवार्य) ४५, व्याज (२०४९ १२६८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७ वा मजला 
क्रॉफर्ड WHC जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई ४०० 009 
तारीख: २० मार्च, २०२० 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.१ एप्रिळ, २०१९ 


von ७ -€ 


. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः भनिनि-२०१९/प्र.क्र.१०/सेवा-६, दि. ४ मे, २०१९ 
. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दि. ८ जुले, २०१९, 


२२ जानेवारी, २०२० व १३ मार्च, २०२० 


. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः भनिनि-२०१९/प्र.क्र.२०/सेवा-६, दि. ८ ऑगस्ट,२०१९ 
. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांकः मजीप्रा/वित्त-१/भनिनि व्याय/सुअंप्र/६४७/२०१९-२०, 


दि.२० नोव्हेंबर, २०१९ 
शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.१०८/पापु-२३, दि. २६ नोव्हेंबर, २०१९ 
शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः भनिनि-२०१९/प्र.क्र.२४/सेवा-६, दि.२१ जानेवारी,२०२० 


. शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांकः भनिनि-२०२०/प्र.क्र.२/सेवा-६, दि.३ फेब्रुवारी,२०२० 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांकः मजीप्रा/ भनिनि/वित्त-१/२०४९-व्याज/१७९/२०२०, 
दि.१२ मार्च, २०२० 


प्रस्तावना :- 


सन १९८२-८३ पासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे कार्यरत असलेल्या सर्व 


कर्मचारी / अधिकारी यांच्या भविष्य निर्वाह निधी पोटी प्राधिकरणाकडून प्राप्त होणारी वर्गणीची रक्‍कम 


/ सांविधीक ठेव म्हणून लेखाशिर्ष-८३३६ नागरी ठेवी अंतर्गत शासनाकडे जमा करण्यात येते. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 


शासनाकडे मार्च अखेर एकूण जमा असलेल्या रकमेवर भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याज दराने प्रचलित 
पद्धतीने लेखाशिर्ष २०४९ १२६८ अंतर्गत व्याज देण्यात येते. 


२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या ठेवीपोटी 
शासनाकडे मार्च, २०१९ अखेर एकूण रु.२८७,२२,८९,६९९/- इतका निधी जमा आहे. सदर रकमेवर 
भविष्य निर्वाह निधीच्या प्रचलित व्याज दराने व्याजाची रक्‍कम पुस्तकी समायोजनाद्वारे समायोजित 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


झासन निर्णय :- 


आर्थिक वर्ष सन २०१९-२० मधील माहे ऑक्टोबर, २०१९ ते मार्च, २०२० या सहा 
महिन्यांकरीता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचा-यांच्या भविष्य निर्वाह निधीवरीळ व्याजाचा खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-१, २०४९, व्याज प्रदाने (०१) (०१) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
कर्मचारी यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीवरीलळ व्याज (अनिवार्यी ४५, व्याज (२०४९ १२६८) या 
लेखाशिर्षाखाली प्राधिकरणाला रु.११,३४,५५,४४४/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी चौतीस लाख पंचावन्न 
हजार चारशे चव्वेचाळीस फक्त) इतकी व्याजाची रक्‍कम या शासन निर्णयान्वये मुक्‍त करण्यात येत 
आहे. 


२. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या तरतूदीतून होणारा खर्च हा पुस्तकी 
समायोजनाद्वारे समायोजित करावयाचा असून हा खर्च महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचा-यांच्या 
भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज प्रदान करण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-१, २०४९, व्याज प्रदाने (०१) 
(०१) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचा-यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीवरील व्याज (अनिवार्य) ४५, व्याज 
(२०४९ १२६८) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दाखवून तो सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३ या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी हा “८३३६-नागरी ठेवी, ८००- 
इतर ठेवी, (००) (०८) महाराष्ट्र पाणी पुरवठा व मलनि:सारण मंडळाच्या कर्मचा-यांचा भविष्य निर्वाह 
निधी (८३३६ ५०६७) ” या शिर्षाखाली पुस्तकी समायोजनाने जमा करण्यात यावा. 


8. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ 
अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिळ, २०१९ तसेच शासन परिपत्रक समक्रमांक अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-२, 
दिनांक ८ जुले, २०१९, २२ जानेवारी, २०२० व १३ मार्च, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१९/प्र.क्र.१०८/पापु-२३ 


अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. सदर निधी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजाची रक्‍कम असून 
या निधीचे पुस्तकी समायोजन करण्यात येणार असल्याने या शासन परिपत्रकातील परिच्छेद ७ ते १८ 
मधील अटी तसेच परिशिष्टामधीळ इतर अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८१४५७४९६३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


G a Nn e S h ee o=Government Of 


Maharashtra, ou=Urban Development 
N [ र Department, postalCode=400032, 
| V | ५1 tt | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e91/7ffalef512d7e8fa2e49d93ad 


p a Wa [| ७७5००१३352, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 


Date: 2020.03.20 13:31:00 +05'30' 


TST पवार 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. विधानसभा / विधान परिषद सदस्य, सर्व 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 
३. संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा ) 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई 
८. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थसंकल्प-१८) 
९. कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१०. निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


